सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नती/पदस्थापना 
देण्याबाबत--- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि. १२.११.२०२० 


शासन आदेश 

सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीतील ५४ सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर दि.१२.११.२०२० च्या शासन 
आदेशान्वये तात्पुरती/तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. तथापि, दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
अन्वये अपंगांच्या कोट्यातून पदोन्नती मिळण्याबाबत दाखल विविध याचिकांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.१५.१२.२०२० रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यास स्थगिती होती. त्यामुळे सदर अभियंत्यांचे पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करता 
आले नाहीत. मा. उच्च न्यायालयाने सदर रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ व इतर सलंग्न रिट 
याचिकांमध्ये दि.१४.९.२०२१ रोजी पारित केलेले आदेश विचारत घेवून सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) (वेतनस्तर एस-१५: ४१,८००-१,३२,३००) यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) (वेतनस्तर एस-२०: ५६,१००- १,७७,६००) या पदावर पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे ।वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण/ होरा 
नांव आलेला महसुली 
विभाग 
i श्री.मधुकर बळवंतराव कोरडे अमरावती (सूट) उप कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, 
अकोला 
२. | श्री.टेकेश्वर होरीलाल तुरकर नागपूर (सूट) सा.बां. उप विभाग, सालेकसा, 
जि.गडचिरोली 
३. | श्री. तेजकुमार वसंतराव येवले अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, दर्यापूर 
४. | श्री.संजय विनायकराव उपाध्ये नागपूर (सूट) सा.बां.उप विभाग क्र.४, नागपूर 
(दिव्यांग) 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे | aeq करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण/ art 
नांव आलेला महसुली 
विभाग 
५. | श्री.राहुल रामकृष्ण कुलकर्णी पुणे सहाय्यक संशोधन अधिकारी, प्रादेशिक 
प्रयोगशाळा, पुणे 
श्री.सुभाष बालाजी धोंडगे औरंगाबाद (सूट) सा.बां. उप विभाग, औंढा, जि.हिगोळी 
श्री.प्रदिप पी. केदार नागपूर जि.प.(बांध) उप विभाग, काटोल, 
जि.नागपूर 
८. | श्री.वेजय आनंदराव पोफळे नागपूर सा.बां.उप विभाग, भद्रावती, जि.चंद्रपूर 
श्री.मुकुल राजेद्र देशकर नागपूर रा.म.उप विभाग क्र.५४, नागपूर 
क श्री.अविनाशा मोतीराम गुल्हाणे नागपूर उप अभियंता, नागपूर महानगर प्रदे 
विकास प्राधिकरण, नागपूर 
शि श्री.राजेश माधवराव पुलुरवार नागपूर जि.प. (बांध) उप विभाग, सावनेर, 
जि.नागपूर 
१२. श्री.देवानंद गोविंदराव सोनटक्के | नागपूर वि.प्र.सा.बां) उप विभाग, सिरोंचा 
जि. गडचिरोली 
१३. श्री.रविंद्र तुळशीदास गायकवाड | औरंगाबाद (चक्राकार) | उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
मंडळ, औरंगाबाद 
१४. श्री.महेश वा. खटी कोकण-१ (चक्राकार) । रा.म.उप विभाग, सावंतवाडी, 
जि.सिंधुदुर्ग 
१५. श्री.सतिडञा वामनराव सुपले नाशिक सा.बां.उपविभाग,चाळीसगाव, 
(चक्राकार) जि.जळगाव 
१६. श्री. श्रीकांत विठ्ठलराव आवंदकर । अमरावती श्री. आवंदकर यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेश स्वंतत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 
१७. श्री.नितीन तानाजी बारहाते कोकण-२ (चक्राकार) | सा.बां.उप विभाग क्र.२, मुरबाड 
१८) श्रीमती भावना पराग निळकारी  । कोकण-२ संकल्पचित्र पूल घटक क्र.१, 
(श्रीमती भावना पराग पंडीत) कोकण भवन, नवी मुंबई 
१९. श्रीमती शिवानी तांबोळी पुणे संकल्प चित्र (इमारती) विभाग, पुणे 
(श्रीम. शिवानी seq चेपे) 
२०. श्री.प्रकाश देविदास कस्तुरे अमरावती रा.म.उप विभाग, अमरावती 
२१. श्री.तुषार प्रफुल्ल काळे अमरावती श्री. काळे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेश स्वंतत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 
२२. श्री.राजकुमार रविशंकर तिवारी । अमरावती उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
मंडळ, अमरावती 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे |वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण/ ari 
नांव आलेला महसुली 
विभाग 
२३. श्री.संजय योगेडचंद्रजी SST पुणे (चक्राकार) सा.बां. (रो.ह.यो.) उप विभाग, बाशी, 
जि.सोलापूर 
२४. श्री.दिपक हिराजी काळे कोकण-२ कृषी बांधकाम उप विभाग क्र.१५, कुर्ला 
२५. श्री.मोहिद्दीन चांदसाहेब कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
शिकलगार सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. श्री.अशोक शामराव गायकवाड  । कोकण-२ एकात्मिकृत घटक (सा.बां) उप विभाग 
क्र.१, मुंबई 
२७. श्री.संतोष फत्तेसिंग सावंत कौकण-२ पत्तन अभियांत्रिकी विभाग (उ), कोकण 
भवन, नवी मुंबई 
२८ श्री.महेंद्र मारोतराव वाकचौरे नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.१, अकोले 
जि. अहमदनगर 
२९. श्री.राजू विष्णू धोत्रे पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.१, अकळूज 
जि.सोलापूर 
३०. श्री.किरण साहेबराव जाधव नाशिक सा.बां. उप विभाग, नांदगांव, जि.नाशिक 
३१. श्री.सैय्यद मोहम्मद आरीफ कोकण-२ (सूट) सहा.संशोधन अधिकारी, जिल्हा 
मोहम्मद हनिफ (दिव्यांग) प्रयोगशाळा, माणगाव, जि.रायगड 
३२. श्री.दिलीप पांडुरंग भागवत कोकण-१ (सूट) सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन विभाग, 
रत्नागिरी 
३३. श्री.अरविद प्रभाकर चौधरी नाशिक सा.बां. (आदि.) उप विभाग, नंदूरबार 
३४. श्री.मेळींद मोरचंद गुजर नाशिक सा.बां.(आदि) उप विभाग, कळवण जि. 
नाशिक 
३५. श्री.विवेक Faas अंबुले औरंगाबाद (चक्राकार) | सा.बां. उप विभाग क्र.२, जालना 
३६. श्री.रवी वासुदेव दास कोकण-१ (चक्राकार) | उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, जव्हार, जि.पाळघर 
३७. श्री.रविंद्र रघुनाथ मत्ते नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग 
(चक्राकार) क्र.२, जळगाव 
३८. श्री.ओमप्रसाद एस.दुदीवार कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक, मुंबई 
(चक्राकार) 
३९. श्री.प्रशांत देवराव येरणे औरंगाबाद सा.बां.पूव उप विभाग कन्नड, जि. 
(चक्राकार) औरंगाबाद 
४०. श्री.अतुल सुधाकर शिवणीवार कोकण-१ रा.म. उप विभाग, खारेपाटण 
(चक्राकार) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे | aeq करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण/ शोरा 
नांव आलेला महसुली 
विभाग 
४१. श्री.चंद्रहोखर बिरबल कटरे नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, धडगांव 
(चक्राकार) जि.नंदूरबार 
४२. श्री.अनिल महादेवराव पोहाणे औरंगाबाद रा.म उप विभाग, गेवराई, जि. बीड 
(चक्राकार) 
४३. श्री.आसिफ जिकरसेठ बकालिया । कोकण-१ सहा.पत्तत अभि, sat उप विभाग, 
(चक्राकार) देवगड 
४४. श्री.सुबोध बुधा वसईकर नाशिक जागतिक बँक प्रकल्प उप विभाग क्र.१, 
अहमदनगर 
४५. श्री.राजेंद्र दत्तात्रय लिंगावार औरंगाबाद उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
(चक्राकार) मंडळ, औरंगाबाद 
४६. श्री.राजेश विष्णु एकडे अमरावती (सूट) सा.बां. उप विभाग, बुलडाणा 
४७. श्री.मुरळीधर बेनिराम समरीत नागपूर (सूट) उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., 
नागभीड, जि.चंद्रपूर 
४८ श्री.भालचंद्र तुळशीराम वासेकर । औरंगाबाद (चक्राकार) | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., 
हिंगोली 
४९. श्री.प्रफुल हरिभाऊ झाडे औरंगाबाद (चक्राकार) | सा.बां.संकल्पचित्र yo विभाग, 
औरंगाबाद 
५०. श्री.अनिल मनोहरराव गिरनाळे औरंगाबाद (चक्राकार) | रा.म.उप विभाग, पालम, जि.परभणी 
५१. श्री.चतुर्भूज मारोती भैसारे नागपूर (सूट) उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग 
क्र.१, गडचिरोली 
३. उपरोक्‍त तक्त्यातील अ.क्र.८ श्री. विजय पोफळे यांच्याबाबत हे आदेश पदोन्नती तसेच 
पदस्थापनेचे आदेशा आहेत. 
8. अ.क्र.१६ येथील श्री. श्रीकांत आवंदकर व अ.क्र.२१ येथील श्री. तुषार काळे यांच्या 
पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
षु. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 


नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/"॥9 दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदस्थापना आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी 
एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/-१ 
दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


६. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग / अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ यांना अशी विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्त असलेल्या संबंधित सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


प्रत, 


दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन 
रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेश 
द्यावेत. 


७. जर वरील अभियंते दिनांक ०७.११.२०२१ पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन त्यांच्या 
पदोन्नतीचे आदेशा कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही अभिवेदनाचा 
विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


८. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 
कळविण्यात येते की, त्यांच्या प्रादेशिक विभागात नियुक्ती fess पदोन्नत अभियंते दिनांक ०७.११.२०२१ 
पर्यंत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे 
शक्‍य होईल. 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१५२०५७९४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


arashtra, ou=Public Works Department, 
° ° ° postalCo 
2.5.4.20=% 
atil Swati Sachin 23% 
seri 


jalNumber=41a9218232bbaea65861213d86d 108ea7c4890Sda5f33db 
a9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2021.10.07 18:28:04 +05'30' 


}0032, st= MAHARASHTRA, 
1a756cd7e1e1 ea2a6f91922d 1 0f103cebd44790093322544 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर/ गडचिरोली/ चंद्रपूर/अमरावती 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

७. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ,पुणे/अमरावती 

८. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पूल व इमारती) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

९. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

१०. प्रशासकीय अधिकारी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

११.सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
यांचे मार्फत. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


१२.मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१९.कार्यासन सेवा-१,प्रशा-२,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६,रोख शाखा, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२०.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


